सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 
वनीकरणाद्वारे सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण 
(२४०६-८६०४) लेखाशीर्षांतर्गत अनुदान वितरण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५७/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :०५.१२.२०२२. 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे क्रमांक 
कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.६३/२६६/२०२२-२३, दि. ८.०८.२०२२. 

3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( सामाजिक वनीकरण ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक कक्ष-१/ 

योजना/'चा.बा/प्र.क्र.२३/५१७/२२-२३, दि. २२.०७.२०२२. 

महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: साववि-२०२२/प्र.क्र.५७/फ-११, दि. १७.०८.२०२२. 


es 


प्रस्तावना :- 
सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरिता वनीकरणाद्वारे सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण (२४०६-८६०४) 
या योजनेंतर्गत ३३-अर्थसहाय्य या सविस्तर शिर्षांतर्गत रु. 33.00 लक्ष निधी मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ चे परिपत्रकान्वये, वित्तीय वर्ष सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) 
प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२२-२३ च्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, 
२०२२ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
३. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरिता राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत वनीकरणाद्वारे सागरी 
किनारपट्टीचे संरक्षण (२४०६-८६०४) या योजनेंतर्गत बांधील कामांतर्गत रु. ८.६५ लक्ष आणि पुर्व पावसाळी 
कामे + प्रथम वर्षीय कामे करिता रु. २६.२६ लक्ष असा एकूण रु. ३४.९१ लक्ष रकमेचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ 
च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून 
प्रापत झाला असून, सन २०२२-२३ करीता मंजूर नियतव्ययाच्या अनुषंगाने अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची 
विनंती करण्यात आली आहे. उक्त संदर्भ क्र. ५ वरील शासन निर्णयान्वये, ३३-अर्थसहाय्य या सविस्तर 
शिर्षांतर्गत २१% निधी म्हणजेच रू. ६.९३ लक्ष निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. आता या योजनेंतर्गत 
कामांसाठी ३३-अर्थसहाय्य या सविस्तर शिर्षातर्गत २१% निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५७/फ-११ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 
वनीकरणाद्वारे सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण (२४०६-८६०४) या योजनेंतर्गत ३३-अर्थसहाय्य या सविस्तर 
शिर्षांतर्गत रु. ३३.०० लक्ष निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी २१% निधी (रू.६.९३ लक्ष) 
वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती 
आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार, विहीत अटी व शर्तीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत 
वेळोवेळी आढावा घ्यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर हे वर्ष २०२२-२३ मध्ये सदर 
योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


४. सदर निधी वितरित करण्यापूवी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२२-२३ करीता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाली व्यतिरिक्त अन्यत्र ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री करावी. 


प. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदी व 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


६. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा 
तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


0. सदर योजनेंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन 2022-23 च्या 
मंजूर अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र. सी-०७ 
२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, 
वनीकरण, १०२ सामाजिक क्षेत्रीय वनीकरण 
(०३) वनीकरणाद्वारे सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण (२४०६-८६०४) 
३३-अर्थसहाय्य 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५७/फ-११ 


८. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे दि. ४.०४.२०२२ रोजीचे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र. विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ अन्वये विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Sa सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०५१६०५५५१४१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR, 
=IN, ०५९ 


DN: c=! OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST RTMENT, 
2.54.20: 


3ae6f82b447bdd601 902091 258e170f8(617d261f81e 
6281dfk 10032, st=Maharashtra, 
serialN E58B4B069230BC54F6A13D0479 
8D2EE7A3F1C7DCCS 10, cn=RAVIKIRAN SABAJ! GOVEKAR 
ste: 2022.12.05 16: '५ 


(डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


प्रत:- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक (प्रादेशिक) (११ वृत्त) 
५. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 
६. उप वनसंरक्षक (प्रा) (सवी/ विभागीय वन अधिकारी (प्रा/ उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा). 
७. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे). 
८. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई yoo ०३२. 
११. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


